महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १५ नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकाची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थाप 
श्रीमती | टंकळलेखकाचे नांव विभाग 
to 2 3 1७४ | 4 
शि श्री रा.द.पिसाट विमुक्‍त जाती, भटक्या महसूल व वन विभाग 
जमाती, इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्ग विभाग 


२. बदली झालेल्या लिपिक-टंकळेखकास संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या 
विभागास कळवावे. तसेच बदली झालेल्या लिपिक-टंकलेखकाने त्यांची पदस्थापना केलेल्या 
विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


३. विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यास तत्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य 
प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास बदलीनंतरचे प्रशिक्षण देण्याबाबतची 
कार्यवाही संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८१११५११३८१३५२०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
it OF Mal = 
० 


Gajanan 
Bhimrao Gurav Per aes he 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित लिपिक-टंकळेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/ (संबंधित 
विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग विभाग, मंत्रालयीन 
मंत्रालय विभागांमार्फत) 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/ विमुक्‍त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग विभाग, मंत्रालय 

४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


